प्रशासकीय मान्यता 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनातंर्गत 
लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध अनुदानातून यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : VI -२०२०/प्र.क्र.४८ /प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० जानेवारी २०२० 


वाचा: 9 शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 
जिल्हाधिकारी , जिल्हा नियोजन समिती, चंद्रपूर ,यांचे पत्र क्रमांक निवि / का-१५ /जिवायो 
/संस -४ /२०१९/१००८., दिनांक २२.०४.२०१९ 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवेैशिवसं/ यंसाख / प्रस्ताव (Non - 
merged) (भाग - 8) /8290 १६२९ / १०४३/ ३ - म/ २०२० दिनांक २८.०१.२०२० 

शासन निर्णय :- 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील खालील तक्त्यात नमूद संस्थाकडे यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी राज्य 
योजनातंर्गत SEBS उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून सदर शासन निर्णयासह जोडलेल्या 
परिशिष्टात नमूद एकूण रुपये २,९९,५३,००४/- (रु.दोन कोटी नव्याण्णव लक्ष त्रेपन्न हजार चार फक्त) 


इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव यंत्रसामुग्रीची एकूण किंमत 
फि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद १,८८,१४,७३६ 
2 | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला ८९,८९,१३० 
३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद २१,४९,१३८ 
एकूण २,९९,५३,००४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४८ /प्रश्ञा-१ 


अटी :- 


१, 


& 2 


Go 


सदर ware मान्यता संबधित संस्थेकडे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीसाठीच्या 
राज्ययोजनातंर्गत लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा HS STH 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत HSS नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


Wid शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४८ /प्रश्ञा-१ 


अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संस्थेस खालील लेखाशिर्षाखालील मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.-एस ४ राज्ययोजना 
४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५, विषमचिकित्सा 
(००) (३७ शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 
५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक- 
३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१५२४५९८०१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN ॥॥(॥१(॥०-4॥॥११॥५0 
DAHALE 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 

A 2,5.4.20=b335b529035914ab29c9baSa50B 
97b7b2244d66593F50dd7 13da83860912503 
, postalCode=400032, 

M U R L | D H A R street=MANTRALAYA ,MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280cf26ce97ec09 
78235f63f80f0bc4317129bf381 eb48778f2e3 


R A O D A H A L E d, ou=NA, 0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ARUN MURLIDHARRAO 
DAHALE 
Date: 2020.01.30 18:58:22 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला 
६. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / अकोला 
८. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४८ /प्रश्ञा-१ 


शासन निर्णय , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एखप्र २०२०/प्र.क्र.४८ /प्रशा-१, 
दिनांक ३०/०१/२०२० सोबतचे परिशिष्ट “अ 


सी-पॅप मशिन २ ३५०००० (900000 
शासकीय वैद्यकीय व्हॅक्युम असिस्टेड वुन्ड Q 800000 ८००००० 
महाविद्यालय व रुग्णालय, aor सिस्टिम विद 
औरंगाबाद अँक्सेसरीज 
नॉन इन्व्हेंजिव्ह मॅकेनिक ४ २८०००० ११२०००० 
व्हेन्टीलेटर (बायपेप) 
रेटकॅम al १७००००० १७००००० 
ब्लड गॅस अँण्ड इलेक्ट्रोईट | 2400000 २५००००० 
अँनेलाईझर विद स्टॅण्डर्ड 
TRENT 
हाय डेफिनिडान व्हिडीओ | 2200000 2200000 
बॉन्कोस्कॉप 
निओनेटल हायब्रीड | 3400000 3400000 
व्हेन्टिलेटर 
क्यू स्वीच एनडी AT लेझर शं ५५९४७३६ ५५९४७३६ 
सिस्टीम 
शासकीय वैद्यकीय इम्बेडींगमशिन १ | २७००० २७००० 
महाविद्यालय, अकोला सिंगल डिस्टीलेडान प्लान्ट १ | २८९१० २८९१० 
थीन लेअर क्रोमोटोग्राफी १ | ३३६३० 53६३० 
डबल डिस्टीलेडान प्लान्ट दि ५४०४४ ५४०४४ 
पी.एच.मीटर 2 २९५४० ५९०८० 
HCTF ST १ ५९४०० ५९४०० 
रोटरी मायक्रोटोम १ | ७५००० ७५००० 
मॅग्नेटिक स्टरर १ | ८३५०० ८३५०० 
एक्झिक्युटीव्ह रिव्हॉल्विंग _ १४९०० १४९००० 
चेअर 
रिसर्च सेंट्रीफ्युज मशिन aa १५१०४० १५१०४० 
बबल सीपॅप डि १६५००० १६५००० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४८ /प्रश्ञा-१ 


मल्टी चॅनल पिपीट १ | १७३४६० १७३४६० 
हाट एअर SSA २ ९२५१२ १८५०२४ 
बॅटरी ऑपरेटेड हेडलाईट | २०७००० २०७००० 
विद लूप्स फॉर स्पाईन 
सर्जरी 
एअर सॅम्पलर ABA | a २१६६४८ २१६६४८ 
सेमी ओटो अनेलाईझर १ | २४७८०० २४७८०० 
अँडव्हान्स लेबर टेबल 3 ८४९६० २५४८८० 
a आटोमेटीक ति २७०००० २७०००० 
टिऱ्यूप्रोसेसर 
इलेक्ट्रॉलाईट अँनेळाईजर १ | २८९१०० २८९१०० 
ओटी टेबलसेमी- शि २८९९२६ २८९९२६ 
मोटोराईज्ड सेमी- 
हायड्रॉलीक 
ओटी टेबल विद शां २९५००० २९५००० 
ऑर्थोपेडीक अटॅचमेन्ट 
ASIST ड्युअल एलईडी | २९८००० २९८००० 
ओटीलाईट 
स्टुडण्ट चेअर १५० ३२३८० ५०७००० 
स्टुडण्ट टेबल २०० ३६९० ७३८००० 
हॉस्टेल कॉट्स ae | ७४०० ७४०००० 
हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पंप ४ २६९२७६ १०७७१०४ 
सिम्फनी अँण्ड fears 
पर्सनल युज ब्रेस्टपंप 
मॅग्नासॉफ्ट युनिव्हर्सल ¢ 268323 २३१४५८४ 
कॉटरी प्लेट 
३ | शासकीय वैद्यकीय सेट्रीफ्युज मशिन २ ५१८३७ १०३६७४ 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
शासकीय वैद्यकीय स्लेज मायक्रोटोम a ११२६९० ११२६९० 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
शासकीय वैद्यकीय सबमरीन (हॉरीझान्टल षि ११६७७४ ११६७७४ 
महाविद्यालय, औरंगाबाद इलेक्ट्रोफोरेसिस जेळ 
सिस्टिम विद रिक्वायर्ड 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४८ /प्रश्ञा-१ 


अँक्सेसरीज) 
शासकीय वैद्यकीय एलाईजा प्लेट TaN 4 १४१६०० १४१६०० 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
शासकीय वैद्यकीय एलाईजा प्लेट रिडर a १५३४०० १५३४०० 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
शासकीय वैद्यकीय डिजीटल फिजीओग्राफ शि १५५००० १५५००० 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
शासकोय वैद्यकीय बायनोक्युलर मायक्रोस्कोप | ५ ५३६९० २६८४५० 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
शासकीय वैद्यकीय PSR एम्बॅलमिंग | २९७९५० २९७९५० 
महाविद्यालय, औरंगाबाद इंजेक्‍्टर 
शासकीय वैद्यकीय इसीजी ABM णि २९९६०० २९९६०० 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
शासकीय वैद्यकोय कॉम्प्युटर असिस्टेड | ५००००० ५००००० 
महाविद्यालय, औरंगाबाद अनिमल BARAT 

सॉफ्टवेअर 

एकूण २९९५३००४ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


